अँड. विजय कोल्हे यांना व्यावसायिक फी प्रदान 
करण्याबाबत.... 

एम.आय.डी.सी., पोलीस स्टेशन, नागपूर TEX) 
येथील गु.र.क्र.३०७/२०२१ अन्वये दाखल गुन्हयातून 
उद्भवलेल्या न्यायालयीन कामकाजाकरीता. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :-एसपीपी-१०२१/प्र.क्र.२३२/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २७ एप्रिल, २०२२. 


संदर्भ:- शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग, क्र.एसपीपी-२०२१/यू.ओ.आर.८६/डी-१४, 
दि. ०१.०२.२०२२ 


शासन निर्णय :- 

एम.आय.डी.सी., पोलीस स्टेशन, नागपूर (शहर) येथील गु.र.क्र.३०७/२०२१ मधून उद्भवलेल्या 
न्यायालयीन कामकाज शासनाच्या वतीने पाहण्यासाठी संदर्भान्वये विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून 
नियुक्‍त अँड. विजय कोल्हे यांना खाळील प्रमाणे व्यावसायिक फी अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


मा. सत्र न्यायालय, नागपूर 
प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी रू. १५,०००/- (रुपये पंधरा हजार फक्त) 
तसेच सदर व्यावसायिक फी व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही लाभ अँड. विजय कोल्हे यांना 
अनुज्ञेय होणार नाहीत. तसेच त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक सुनावणीकरीता व्यावसायिक फीचे 
प्रदान करण्यात येणार नाही. 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त दर्जाहून 
कमी नाही, अशा अधिकाऱ्याकडून तसेच संबंधित मा. न्यायालयाच्या प्रबंधकांकडून तपासून, प्रमाणित 
करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता संबंधित 
पोलीस उपायुक्‍त / पोलीस अधिक्षक यांनी घ्यावी. 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या “ मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (00) (१०९), जिल्हा 
पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८-व्यावसायिक व विशेष सेवा” या 
लळेखाशीर्षाखालील त्या-त्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या उपलब्धतेच्या अधीन आणि 
मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. सं. क्र. ४७७/२०२१/व्यय-७, दि.१२.०७.२०२१ 
अन्वये प्राप्त शासन मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-१०२१/प्र.क्र.२३२/पोळ-१० 


ष्‌. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक क्र. २०२२०४२९१२१२३७२१२९ असा आहे. 


हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Tushar Dilip Rath 


eje ig ip is 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HOME 
U S ha if | | DEPARTMENT, postalCod 132, st=Mi 
2.5.4.20=e7e9706be693397ead 1 1bd0e0b8fbaec45488529c8b57 
466dbf3e7c095089c08, 


idonym=E5959DAF 1A16023D678D1801FC611F35E4BD65FF, 
serialNumber=B88BABB31CB2C1 163B5A1E41E86D809272FEA91 
a h O 4814734600D0B42642848C06F, cn=Tushar Dilip Rathod 
Date: 2022.04.29 12:13:45 +05'30' 


(तुषार दि. राठोड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) पोलीस आयुक्त, नागपूर (शहर), नागपूर 
) वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक, एम.आय.डी.सी., पोळीस ठाणे, नागपूर 
४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), नागपूर, महाराष्ट्र राज्य. 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
६) जिल्हा लेखा परिक्षा अधिकारी, नागपूर 
७) अँड. विजय कोल्हे, ४२, प्रणव-३, अपार्टमेंट, पांडे लेआऊट, खामला रोड, 
नागपूर - ४४० ०२५. 
८) कार्यासन अधिकारी (का-१४)/अ* शाखा, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९) कार्यासन अधिकारी (व्यय-७), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१० निवडनस्ती (पोळ-१०) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


